जळगांव जिल्ह्यातील चाळीसगांव 
तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- 93 ऑक्टोबर, २०२२. 


पहावे :- १ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा.क्र.का-५/सा.बां.प्रादे वि.ना./प्रआ/दर्जोन्नत/चाळीसगांव (जि.जळगांव)/३२४४/सन- 
२०२१, दि.०६/०७/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये जळगांव जिल्ह्यातील चाळीसगांव तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्ते 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नरत करणेबाबत प्रस्तावा शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, जळगांव यांनी सदर रस्ते Sola करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, जळगांव यांचा ठराव विचारात घेऊन जळगांव जिल्ह्यातील चाळीसगांव 
तालुक्‍यातील खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 


अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ | साखळी क्रमांक | दर्जोन्नत | दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची । नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी) 
१ | प्रजिमा ४० ते वलठाण फाटा -३२ | ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते ४/००) १३.०० । प्रमुख 
नं. शामवाडी चितेगांव निमखेडी १०२ ४.०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
हिरापुर अंधारी तमगव्हाण रस्ता. | ग्रामीण मार्ग - । (०/००ते 2/00) मार्ग-१४२ 
१८० २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/००ते ७/००) 
१२१ ७.०० कि.मी. 

२. अंधारी ]ोवरी ब्राह्मम ayaa adet| इतर जिल्हा | (0/00 ते 3/00) २२.५०० | प्रमुख 
भोरस करगांव तरवाडे रहीपुरी | मार्ग-६८ |।३.००कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ४/००) मार्ग-१४३ 

६६ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ६/५००) 
६९ ६.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ५/००) 
१६७ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ४/००) 
२० ४.०० कि.मी. 

३.  ।राज्यमार्ग-२११ ते मेहुणबारे | ग्रामीण मार्ग- । (०/०० ते 3/00) ११.५०० । प्रमुख 
reas} दस्केबडी जामदा ०४ ३.०० कि.मी. कि.मी. । जिल्हा 
रहीपुरी बोरखेडा खु. ढोमणे फाटा | ग्रामीण मार्ग - | (०/०० ते ४/००) मार्ग-१४४ 
वडाळा हिगोणे सिम राष्ट्रीय १२ ४.०० कि.मी. 
महामार्ग ७५३ ला मिळणारा रस्ता. ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते 2/400) 

१७७ २.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 2/00) 
१०९ २.०० कि.मी. 

४. ।राज्यमार्ग-२४ ते जामडी चांभार्डी बु.। इतर जिल्हा । (०/०० ते ३/००) | १६.२०० । प्रमुख 
मंदरखेडा पांतोडा वाघळी स्टे. । मार्ग -७१ ३.०० कि.मी. कि.मी. । जिल्हा 
न्हावे बोरखेडा बहाळ खेडगांव गुढे | इतर जिल्हा | (०/०० ते २/२००) मार्ग-१४५ 
ते जिल्हा हद्द रस्ता. APT -§4  । 2.200 कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग- | (0/00 ते 2/00) 
१७२ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 2/00) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 


१३ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 2/00) 
४० २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते १/५००) 
GY 9.400 कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (0/00 ते 2/00) 
२०१ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते १/५००) 
७६ १.५०० कि.मी. 

५. ।रामा-१९ रामनगर लोंढे कृष्णापुरी | ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ४/००) २६.०० | WE 
वरखेडे खु. पिंपळवाड म्हा. टाकळी Gd 8.00 कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
oe. देशमुखवाडी अलवाडी ग्रामीण मार्ग -९ | (०/०० ते ५/००) मार्ग-१४६ 
सायगांव नांद्रे काकडणे माळशोवगा ५.०० कि.मी. 
शेवरी हिरापुर रस्ता. ग्रामीण मार्ग - । (0/00 ते ५/००) 

२२ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ५/००) 
१७९ ५.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ४/००) 
१८५ ४.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 3/00) 
१२७ ३.०० कि.मी. 

६. ।मेहुणबारे शिदवाडी पोहरे अभोणे | ग्रामीण मार्ग - | (०/०० ते ७/००) | १०.२०० | प्रमुख 

कळमडू जिल्हा हद्द रस्ता. ९२ ७.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
ग्रामीण मार्ग - | (०/०० ते 3/200) मार्ग-१४७ 
५३ ३.२०० कि.मी. 

७. ।चाळीसगांव कोदगांव बेलदारवाडी | ग्रामीण मार्ग - | (०/०० ते 3/00) १९.५०० । प्रमुख 
गणपुर तांडा पिंपरखेडगांव सांगवी १६३ ३.०० कि.मी. कि.मी. | जिल्हा 
रस्ता. ग्रामीण मार्ग - | (०/०० ते ४/५००) मार्ग-१४८ 

१९४ ४.५०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ९/००) 
२०० ९.०० कि.मी 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 3/00) 
१५५ ३.०० कि.मी. 
एकूण ११८.९०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१४/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील मधील जळगांव जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११८.९०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(३८६४.७५० --११८.९००) म्हणजेच ३९८३.६५० कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या 
एकूण लांबीत ८.२०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१०१३.०५ -८.२००) म्हणजेच १००४.८५० 
कि.मी. इतकी व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ११०.७०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(६४६४.७५० -११०.७००) म्हणजेच ६३५४.८५० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या  ७९/५/५/.॥0व959॥॥8.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक 
२०२२१०१७११२६३६१४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN : ग 
KACHARE : eee 
(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


igital 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्‍त, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, जळगांव. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, जळगांव. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जळगांव. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


(३ 


2s & <£2 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


